विनंती बदली-सन २०२१ 
अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली-४३२१/प्र.क्र.9४/२१/ (भाग-२)/तांशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन,मादाम कामा रोड 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : नोव्हेंबर, २०२१. 


संदर्भ : उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग,शासन BIST क्र. बदली-४३२१/प्र.क्र.७४/२१/तांशि-७, 
दि.२० ऑक्टोबर, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन आदेशातील अ.क्र. ४८ येथील श्री. अभिनय साहू यांचे पदनाम 
“अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी” असे दर्शविण्यात आळे आहे. त्याऐवजी श्री. अभिनय साहू यांचे पदनाम 
“अधिव्याख्याता, अणुविद्युत अभियांत्रिकी” असे वाचावे. 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१११०११७०८४३६६०८ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SAMEER LAXMAN 


DHERE 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.राज्यमंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
) प्रधान सचिव,उच्च० व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


८0 _0 0८ wW A 


सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पेण (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षक), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
११)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२) निवडनस्ती- (तांशि -७. 


nN S&S 


vo 


